महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ मर्या, मुंबई 

यास सहायक अनुदान या योजनेकरिता निधी 

वितरण. लेखाशिर्ष-२२२५२३०८, ३१-सहायक 

अनुदाने (वेतनेत्तर) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, दि.२८.१.२०२२ व दि.३.२.२०२२ 
२) महामंडळे कार्यासनाची नस्ती क्र.एमपीसी २०२१/प्र.क्र.९२/महामंडळे 
प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ 
मर्या, मुंबई यास सहायक अनुदान या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (सह सचिव 
(अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय fears सहाय्य विभाग) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 

झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ मर्या, मुंबई 
यास सहायक अनुदान योजनेचा रु.४००.०० लाख इतका निधी नियंत्रक अधिकारी ( सह सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण, ८०० इतर खर्च, (०९) महामंडळांना अनुदाने (०९) 
(०१) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ मर्या, मुंबई यास सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२२५२३०८) ३१- 
सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातील सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. या व्यवस्थपकीय अनुदानाबाबत सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरिता प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधल 
नमुन्यातील देयकान्वये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ मर्या, मुंबई यांना संवितरण करण्याचे अधिकार 
देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 
४. सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.२४.६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, दि.२८.१.२०२२ व दि.३.२.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ Helles उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय/परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ व दिनांक २४ जून, २०२१ तसेच 
दि.१४.१०.२०२१, दि.२८.१.२०२२ व दि.३.२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो) 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२८१५४३५५६७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prashant 
Pundlik Wagh 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 

DN: c=I jarashtra, ou=Social Justice & 
ICode=400032, st=Maharashtra, 

'1268c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 


Special 

2.5.4.20=759e87fbd) 

8d726b6c8e6b832, 

erialNumber=5599270e38b296e5e5d8 1411597656 1a3ec66d875aeb 
ashant Pundlik Wag! 


seri 
425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2022.02.28 15:45:52 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय/ विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 


१२. अप्पर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/ २, मुंबई / नागपूर 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

२०. अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 

२१. आयुक्‍त (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२२. सहसचिव / उपसचिव (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२३. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, नवी मुंबई 

२४. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ७) मंत्रालय, मुंबई 

२५. कक्ष अधिकारी (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळ मर्या, मुंबई 

२७. निवड नस्ती, (अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


